जिल्हा व सत्र न्यायालय,जळगांव 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदे पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२२३/प्र.क्र.५०/कार्यासन ११. 
पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२३. 


पहा :१. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, 
दि.१०.९.२००१. 
२. शासन निर्णय,विधी व न्याय विभाग क्र. अस्थायी ०२२२/प्र.क्र.४२/कार्यासन ११, 
दि.०८.०९.२०२२. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०८.०२.२०२३. 
४.जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे पत्र जा.क्र.आस्था/७०६/२०२२, दि.०३.०२.२०२३. 


प्रस्तावना : 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांच्या आस्थापनेवरील १७७ अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन अ.क्र. येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा व 
सत्र न्यायालय, जळगांव यांच्या आस्थापनेवरील १७७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांच्या आस्थापनेवरील खालील Tea नमूद 
केलेली १७७ अस्थायी पदे दि. ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ या कालावधीत पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२३/प्र.क्र.५०/कार्यासन ११ 


अ.क्र. । पदनाम पदांची संख्या 
१ अधिक्षक ०२ 
२ सहाय्यक अधिक्षक ११ 
३ दुभाषी ०१ 
४ वरिष्ठ लिपिक २३ 
षु कनिष्ठ लिपिक ६्ट८ 
६ लघुलेखक ग्रेड-१ ०१ 
9 लघुलेखक ग्रेड-२ ०३ 
८ लघुलेखक ग्रेड-३ ०६ 
९ मुख्य बेलीफ ०३ 
१० बेळीफ २० 
११ वाहन चाळक ०१ 
१२ झेरॉक्स चालक ०१ 
१३ नाईक ०३ 
१४ शिपाई २१ 
१५ पहारेकरी ०१ 
१६ सफाईंगार ०१ 
१७ अंशकालीक सफाईंगार ०५ 
१८ अंशकालीक पहारेकरी ०१ 
१९ अंशकाळलीक उदकी ०३ 
२० रखवालदार (कंत्राटी पध्दतीने) ०१ 
२१ सफाईंगार (कंत्राटी पध्दतीने) ०१ 
एकूण अस्थायी पदे | wo 
२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र 


न्यायालये, (०२)जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा (२०१४०१७२) 
(दत्तमत) (अनिवार्य),” ०१- वेतन या लेखाशीर्षातर्गत सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षातील 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. 


सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 


आपुक,दि.०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७१/५/.॥8॥/०७9॥॥.9०५.॥) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०९१६०६५७७६१२ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस र व नांवाने. 


प्रत, 
१. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 


HEMANGI AJIT 5 


HETYE 


( हेमांगी होट्ये ) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२३/प्र.क्र.५०/कार्यासन ११ 


२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, जळगांव. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 

६. विधि व न्याय विभाग,कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग, व्यय-५/आ.पु कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (कार्यासन ११. 


KKKKKKKKKKKKKEKKKEK ERE KK KEKERKEKRK 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


